पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील 
पाटण पोलीस ठाणे व उंब्रज पोलीस ठाणेचे 
विभाजन करून व मल्हारपेठ आऊटपोस्‌अचे 
अपग्रेडेशान करून नवीन मल्हारपेठ पोलीस ठाणे 
निर्माण करण्यास व त्यानुषंगाने मनुष्यबळ 
उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-०९१८/प्र.क्र.४४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई yoo 032 
दिनांक : ०७ ऑक्टोंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२६-अ/४७/मल्हारपेठ पो.स्टे/सातारा/११८/२०२०, 
दिनांक २१.०९.२०२०. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक ०२.०६.२०१५ 


प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील पाटण 
पोलीस ठाणे व उंब्रज पोलीस ठाणे यांचे विभाजन करून व मल्हारपेठ दुरक्षेत्र व चाफळदुरक्षेत्राचे 
उन्नतीकरण करून नवीन मल्हारपेठ पोलीस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील पाटण पोलीस ठाणे व उंब्रज पोलीस ठाणेचे 
विभाजन करून व मल्हारपेठ दुरक्षेत्र व चाफळ दुरक्षेत्राचे उन्नततीकरण करून करून नवीन मल्हारपेठ 
पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मल्हारपेठ पोलीस ठाण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील उपलब्ध मनुष्यबळातीळल 
सहायक पोलीस निरीक्षक-१, पोळीस उप निरीक्षक-१, सहायक पोलीस उप निरीक्षक-३, पोलीस 
हवालदार-४, पोलीस नाईक-७, पोलीस शिपाई-१४ अशा एकूण ३० पदांच्या सहाय्याने व उपलब्ध 
साधनसामुग्रीच्या सहाय्याने पोलीस ठाणे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 
अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओएस-०९१८/प्र.क्र.४४/पोल-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१७२६०३४८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ण | Digitally signed by Dinesh Appaji 5०५ 

inesh ppaji arash hn न 
Department, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74e28f 


Saste Date 20201007 17281190530 क ना 
(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधानपरिषद. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१०.विशेष पोळीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र 
११.जिल्हाधिकारी, सातारा. 

१२.पोलीस अधीक्षक, सातारा. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा. 

१५.वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१,मंत्राळय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


